राष्ट्रीय असंसर्गजन्य रोग नियंत्रण 
कार्यक्रमांतर्गत सन २०१७-१८ करीता नाशिक 
जिल्हा रुग्णालयामध्ये स्थापन करावयाच्या 
COPD कक्षामध्ये उपकरणे व साहित्य 
सामुग्रीच्या खरेदीस yarn मान्यता 
मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०३१८/प्र.क्र.११/आ -७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २१ मार्च, २०१८. 


वाचा :- 
सह संचालक (असंसर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/९७॥)/ 


न.क्र.३२२/०७००) प्रशासकीय मान्यता/२०१८, दिनांक ५ फेब्रुवारी, २०१८. 


प्रस्तावना :- 
केंद्र शासनामार्फत राष्ट्रीय असंसर्गजन्यरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत सन २०१७-१८ 


पीआयपी अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय, नाशिक येथे Chronic Kidney Disease (CKD) and Chronic 


Obstructive Pulmonary Disease (COPD) कक्षामध्ये आवश्‍यक असलेल्या उपकरणे व औषधे 


सासामुग्रीच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
सह संचालक (असंसर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा, मुंबई यांच्या संदर्भीय दिनांक ५ फेब्रुवारी, 


२०१८ च्या पत्राच्या अनुषंगाने केंद्र शासनामार्फत राष्ट्रीय असंसर्गजन्यरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत 


सन २०१७-१८ PIP ला मान्यता प्राप्त झालेली आहे. त्यानुषंगाने जिल्हा रुग्णालय, नाशिक येथे 


Chronic Kidney Disease (CKD) and Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) 


कक्षामध्ये आवश्‍यक असलेल्या उपकरणे व औषधे सामुग्रीच्या खरेदीस अनुक्रमे रु. १४.९२ लक्ष व रु. 


२४.२१ लक्ष इतक्या निधीच्या निविदा प्रक्रियेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०३१८/प्र.क्र.९१/आ -७ 


२. सदर बाबतचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :- 
आ) आवश्‍यक असणाऱ्या उपकरणांचा तपशील :- 
Sr. Equipment Demand Actual Unit Cost Total Budget 
No. received from] Supply to (in INR) required (in 
Nashik District | be given lakhs) 
1 Portable Spirometer 2 2 50000 1.00 
2 Pulmonary Function Test Machine 2 1 200000 2.00 
3 Pulmonary oximeter cum capnograph 2 1 150000 1.50 
4 Finger Pulse Oximeter 12 12 2000 0.24 
5 Invasive / Non Invasive Ventilator 2 1 1000000 10 
6. | कशा 12 12 1500 0.18 
TOTAL 14.92 
ब) आवश्‍यक असणाऱ्या औषधांचा तपशील खालीलप्रमाणे :- 
Sr. Name of Medicine/ Material Received Approximate | Approximate 
No. Demand From unit cost Budget 
Nashik Required 
1 | Etophylin + Theophyillin SR Tab 231 mg +, 272200 0.40 108880 
69 mg 
2 | Ipratropium Respiratiory Solution 250 mg 15) 400 10.00 4000 
ml 
3 Levo Salbutamol Respiratiory Solution 0.0625 mg/ ml) 1956 3.37 6591.72 
10 ml 
4 Levo SAlbutamol Syrup 1 mg/ 511 100 ml 4500 10.00 45000 
5 Salbutamol Rotacps Powder Puff 200 mcg 755 175.00 132125 
16_| Salubtamol Syrup 2 mg/ 511] 100ml 17800 6.10 108580 
7 | Salubtamol Tab 4 mg 160000 0.11 17600 
8 | Dexamethasone inj 4 mg 2 ml 75700 3.46 261922 
Lo | Hydrocortisone Sodium Succinate inj 100 mg Vial 21785 11.24 244863.4 
10 | Methyl Predinsolone inj 125 mg/ 2 ml ।0_______| 19.70 ‘Os 
11 | Methyl Predinsolone inj 40 mg /ml 1 ml ।0________| 38.76 10____| 
12 | Methyl Predinsolone inj 500 mg 2500 450.00 1125000 
13 | Methyl Predinsolone Tab 4 mg 16000 (0.99 | 15840 
14 | Prednisolone Tab 10 mg 60300 1.49 89847 
15 | Prednisolone Tab 20 mg 55800 2.73 152334 
16 | Prednisolone Tab 5 mg 88300 1.23 108609 
Total 2421192 
३. सदरची प्रशासकीय मान्यता पुढील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 


१) सदर औषधी व साहित्य सामुग्रीची आवश्‍यकता / मागणी याची शहानिझ्ा / खातरजमा 
करण्यात यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

२) सदरहू औषधी व साहित्य सामुग्रीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा 
करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०३१८/प्र.क्र.९१/आ -७ 


4) 


qo) 


११) 


संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. 
तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला 
फायदा होईल sat रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 
त्यानंतरच याबाबींची खरेदी करण्यात यावी. 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/ 
उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय 
विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका 
यामधील तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 
प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत 
आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या 
दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post 
dispatch random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशा (specification) 
असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage 
& distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) 
आणि वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी 
विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 

सदरहू खरेदीसाठी होणारा खर्च FMR Code 8.१६.१.९ व 8.२२.७ या घटकांतर्गत 
उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

तसेच, या बाबींच्या खरेदी द्विरुक्‍्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 
संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक 
१७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 
पहिला उपविभाग-दोन मधीळ अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची 
पूर्तता करण्यात यावी. 

खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेशा निर्गमित 
करण्यात यावेत. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०३१८/प्र.क्र.९१/आ -७ 


४. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 
आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व अभियान 
संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय व कार्यक्रम प्रमुख यांची 
राहील. 

५. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिळा उपविभाग-दोन मधील 
अनु क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत 
घेण्यास मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत 
त्यानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३२११३२९३२९२१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Amol Nilakanth 


A mM O | BA ON asl Nilakanth 


Sakharkar, C = IN, S = 
Nilakanth / tianarssnia oo oegtoutere 
Animal Husbandry dairy and 
S a k h ar k ar Date: 2018.03.21 14:26:06 +05'30 
(अ. नि. साखरकर) 
अवर सचिव 
प्रति, 
१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
प्रत :- 
१) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
२)अतिरिक्त संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
३) सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचाळनालया मार्फत) 
४ सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
५) उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 
) 
) 


) 
) 


६) सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 
७सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 
८) निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


